जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगांव यांच्या आस्थपनेवरील - 
अनुसचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या अथवा अन्य जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या महसूली क्षेत्रिय 
आस्थापनेवरील गट- गट- “क” संवर्गातील कर्मचारी 
यांच्याकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.११०/ ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ जुले, २०२१. 


संदर्भ:- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१/१२/२०१९ . 
२.जिल्हाधिकारी,जळगांव यांचे पत्र क्र.आस्थाप/मावक/कावि/२०२१/१/९/१६२ 
दि.२९ /०१/२०२१ व दि.१६/१२/२०२० रोजीची पत्रे. 
३.सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/ 
१६-ब, दिनांक ३०/६/२०२० 
प्रस्तावना:- 
सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 
सिव्हील अपिल क्र. ८९२८/२०१५ (चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरुध्द 
जगदिडा बालाराम बहिरा व इतर ) व इतर याचिका यामध्ये दि. ६/७/२०१७ रोजी मागास जातींना असलेल्या 
आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्‍तींना 
शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मा.उच्च न्यायालय, 
मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी, रिट याचिका क्र. ३१४०/२००८ मध्ये दि.२८/९/२०१८ च्या आदेशान्वये 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दि. ३१/१२/२०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले असल्याने 
अशा अधिकारी / कर्मचारी यांची अधिसंख्य पदे निर्माण करुन या अधिसंख्या पदावर अधिकारी / कर्मचारी 
यांना वर्ग करण्याची कार्यवाही करण्यची सूचना दिली आहे. त्यास अनुसरुन महसूली क्षेत्रिय संवर्गातील 
जिल्हाधिकारी, जळगांव यांच्या आस्थापनेवर अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. या संदर्भात शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले, अवैध ठरल्यानंतर विशेष मागास प्रवर्गाचे अथवा अन्य 
कोणत्याही मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले, अनुसुचीत जमातीचा दावा सोडून दिलेले, 
जात पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव सादर न केलेले, जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात 
मा. न्यायालयात याचिका दाखल केलेले मात्र मा.न्यायालयाने स्थगिती न दिलेले व जात वैधता प्रमाणपत्र 


पदे जिल्हाधिकारी, जळगांव यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येत आहे. सदर पदांचा तपशील 
सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमुद केला आहे. 

२. सदर अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारे कर्मचाऱ्यांपैकी सेवेत कार्यरत अधिकारी, सध्या 
ज्या पदावर कार्यरत आहेत त्या पदाकरिता निर्माण करण्यात SSS अधिसंख्य पद तात्पुरत्या स्वरुपात ११ 
महिन्यांकरिता किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत, 
यापैकी जे आधी घडेल त्या दिनांकापर्यंत सदर अधिसंख्य पद अस्तित्वात राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.११०/ ई-८ 


3 संदर्भिय शासन निर्णयापुर्वी सेवासमाप्त करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी हे सेवासमाप्त 
पुर्वी ज्या पदावर कार्यरत होते, त्या पदाकरिता अधिसंख्य पद निर्माण करुन सदर अधिसंख्य पद तात्पुरत्या 
स्वरुपात ११ महिन्यांकरिता किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या 
दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत सदर अधिकारी/ कर्मचारी यांच्याकरिता अधिसंख्य पद 
अस्तित्वात राहील. 


४. लिपीक टंकलेखक-२, तलाठी-१, या गट-“क” संवर्गातील एकूण ०३ अधिसंख्य पदे विभागीय 
जिल्हाधिकारी, जळगांव यांच्या आस्थापनेवर दि. ३१ डिसेंबर २०१९ पासून निर्माण करण्यात येत आहेत. 
4. अधिसंख्य पदांच्या वेतनावर येणारा खर्च हा संबंधित कर्मचारी सध्या ज्या महसूली विभागात 


कार्यरत आहेत त्या विभागाच्या वेतनासंबंधीच्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या वित्तीय 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२१/१२/२०१९ मधील 
तरतुदीनुसार व सा.प्र.वि.च्या क्र. बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ओ/१६-ब, दि.३०/६/२०२० अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या प्राधिकारान्वये सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०७१२१६०६५२८४१९ असा आहे. उक्त झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Dr.SHWETA ne 
SAWDEKAR BAIG ण कक 
( डॉ. श्वेता सावदेकर-बेग) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक 

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगांव 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र -२, मुंबई. 
वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्राळय, मुंबई - ३२. 

सामान्य प्रशासन विभाग, ( कार्यासन-१६-ब), HATHA, मुंबई - ३२. 

महसूल व वन विभाग, कार्यासन ई-७/ई-१०, मंत्रालय,मुंबई - ३२. 

निवड नस्ती. 


AN AD 


Cc 
ae 


a 9८ 
>> <:-- << SSS SS 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


